दि.१२.३.२०२३ ते दि.१९.३.२०२३या 
कालावधीत मोहाली पंजाब येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी क्रिकेट स्पर्धा 
२०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- 0f.03.2023 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक -५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.०९.१२ 
२.शा. शि. व क्रि. वि. शा.नि. क्र.- अभानासे ३०२२/प्र.क्र.५२/क्रीयुसे-२, दि.१७.१०.२०२२ 
३.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे क्रिकेट /२०२२-२३ 
दि.२३.२.२३ 
४. क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/३३९/ दि .०३.०३.२३ 
शासन निर्णय :- 


दिनांक १२.०३.२०२३ ते १९.०३.२०२३ या कालावधीत मोहाली पंजाब येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता ओव्हल मैदान , चर्चगेट मुंबई येथे दि. २०.२.२०२३ रोजी निवड चाचणी 
आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या 
विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे 
आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" 
प्रमाणे होणाऱ्या रु. १,६२,९००/-/-(एक लाख बासष्ट हजार hal फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


2. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दि ०७.०३.२०२३ ते ०९.०३.२०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक 
१२.०३.२०२३ ते १९.०३.२०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०६.०३.२०२३ (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०७.०३.२०२३ ते दि. १९.०३.२०२३ (प्रशिक्षण शिबीर ,स्पर्धा व प्रवास) या 


काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 


११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, 


प्रत, 


२००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा- 
या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र 
संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आव्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


न सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यासशिललक रक्‍कम , उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


0. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाञ्रीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


bs सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या 
अटीवर विवरणपत्र "ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०६१७५५५६३२२१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat 
Dhumal 


(रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७ महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

८) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

९) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 

qo) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
१२) जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
१४) मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१५) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्राळय, मुंबई-३२. 
१६) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७ संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
१८)निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १२ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत मोहाली, पंजाब येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 


स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 

क्र. खेळाडूचे नाव पुलओव्हर | किटबॅग विभाग/ कार्यालय 

१ | श्री. भरत लोहार , (कर्णधार ) ba ined महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
बरिष्ठ लिपिक, जुने सचिवालय बिल्डींग, फोर्ट, मुंबई. 

२ | श्री. मनीष धनू, (उपकर्णधार ) लि द्वि बस्तू ब सेवा कर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 

३ | श्री. सुभाष शिवगण, होय । होय । सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
प्रयोगशाळा सहाय्यक 

४ | श्री. महेंद्र निकम, चोको होय । होय | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत 

विभाग, नाशिक. 

५ | श्री. महेश मुंढे, गि षि कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प वि.पथक, 
कनिष्ठ अभियंता कुडाळ ,जि. सिंधुदुर्ग 

६ | श्री. हनुमंत गाडे, होय । होय | अ.अ. कृष्णा पाणी तंटा लवाह, विशेष कक्ष, पुणे. 
प्रथम लिपिक 

७ | श्री. निलेश खडसने होय । होय | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता अचलपूर, जि. अमरावती. 

८ | श्री. महेंद्र जगताप, श्व pe विद्युत निरीक्षक (उद्‌ वाहन) उद्योग, उर्जा ब कामगार 
शाखा अभियंता विभाग, चेंबूर, मुंबई. 

९ | श्री. मितेष जाधव, हमाल होय । होय | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, कला संचालनालय, 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१० श्री. प्रयेश धायकुलकर, व्यि hel पा्वेजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 
कनिष्ठ अभियंता 

११ | श्री. विनोद विरघट होय । होय | उपायुक्‍त कार्यालय, वस्तू ब सेवा कर विभाग, 
राज्यकर अधिकारी कल्याण. 

१२ | श्री. सोहन वीर, तलाठं होय । होय | तहसिलदार कार्यालय, संगमेश्‍वर (देवरुख) 

१३ | श्री. जयराज मुंढे, प्रशिक्षक [ane १८ जिल्हा क्रिडा कार्यालय,लातूर 

१४ | श्री. फिरोज खान, Baal | मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर- ३. 
कनिष्ठ लिपिक 

१५ | श्री. निलेश सावंत, होय । होय । वस्तू ब सेबा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 

१६ | श्री. रोहन साळुंखे, होय । होय । अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, दिं 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ रोड, नाशिक. 

१७ | श्री. गणेश भोसले होय । होय । वस्तू सेवाकर विभाग, अन्वेषण (ब) माझगांव, 
राज्यकर निरिक्षक (प्रशिक्षक) मुंबई. 

१८ | श्री. संजय शि. राठोड hal वचि धकारी कार्यालय, ठाणे, कोर्ट नाका, ठाणे. 
शिपाई (व्यवस्थापक) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १२ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत मोहाली, पंजाब येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रिकेट संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
बिबरणपत्र. 


याय ठा, नास्ता, ण य य wy 


g 


, २०२२३ 100 4 
खेळाडूंना अल्पोपहारासाठी खर्च (१९८५१००५८३) प्रमाणे. 


| 
| 
| 


रु. २,०००/- 
रु. ८००/- प्रमाणे ६ थायपॅड. 
रु. ५००/- प्रमाणे स्प्धिसाठी १० क्रिकेट चेडू 


1 
कि 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 


२ | रु .५००-/ FAM Ro किटबँग. 


रु. १५०/- प्रमाणे १८ क्रिकेट कॅप मोनो 


कक यायाय 
a 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “क” 
दिनांक १२ ते 28 मार्च, २०२३ या कालावधीत मोहाली, पंजाब येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या संघाची निवड 
करण्यासाठी दिनांक २० फेब्रुबारी २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले कर्मचारी खेळाडूंची नावे 


दर्शविणारे विवरणपत्र. 

कि. नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 

g श्री. भरत शा. लोहार, महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जुने सचिवालय बिल्डींग, फोर्ट, मुंबई. 

२ श्री. मनिष अरुण धनु, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेवा कर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 

3 श्री. सुभाष शिवगण, प्रयोगशाळा सहाय्यक सर. ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई. 

४ श्री. महेंद्र संजय निकम, चोकोदार कार्यकारी अभियंता, सावेजनिक बांधकाम विद्युत 
विभाग, नाशिक. 

५ | श्री. महेश गंगाधर मुंठे, कनिष्ठ अभियंता कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प वि. पथक, 
कुडाळ ,जि. सिंधूदुर्ग 

६ | श्री. हनुमंत शंकर गाडे, प्रथम लिपिक अ.अ. कृष्णा पाणी तंटा लवाह, विशेष कक्ष, पुणे. 

७ । श्री. निलेश खडसने, कनिष्ठ अभियंता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
अचलपूर, जि. अमरावती. 

८ | श्री. महेंद्र सिताराम जगताप, शाखा अभियंता विद्युत निरीक्षक (उद्‌ वाहन) उद्योग, उर्जा ब कामगार 
विभाग, चेंबूर, मुंबई. 

g श्री. मितेष जाधव, हमाल उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, कला संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१० | श्री. प्रयेश संजय धाकुलकर, कनिष्ठ अभियंता । सावंजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 

११ | श्री. विनोद विरघट, राज्यकर अधिकारी उपायुक्‍त कार्यालय, वस्तू ब सेवा कर विभाग, 
कल्याण. 

१२ | श्री. सोहन लक्ष्मण बीर, तलाठ तहसिलदार कार्यालय, संगमेश्वर (देवरुख) 

१३ । श्री. जयराज मुंढे, क्रिडा मार्गदर्शव श्री. जयराज मुंढे, क्रिडा मार्गदर्शव 

१४ | श्री. फिरोज खान, कनिष्ठ लिपिक मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर-३ 

१५ | श्री. निलेश सुरेश सावंत, राज्यव क्षक वस्तू ब सेवाकर विभाग, माझगांव, मुंबई. 

१६ | श्री. रोहन साळुंखे, धीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, दिं 

सहा. अभियंता श्रेणी-२ रोड, नाशिक. 
१७ | श्री. दिलदारअहमद अली शेख, A ब सेवाकर कार्यालय, नोडल-५/६, माझगांव, 
राज्यकर अधिकारी मुंबई. 

१८  । श्री. गणेश ज. भोसले, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेवाकर विभाग, अन्वेषण (ब) माझगांव, 
मुंबई. 

१९ | श्री. संदीप गुं. मुगूडकर, लिपीक टंकलेखक उद्योग, उर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 


२० । श्री. पवन भगवान, जातोड, तंत्र सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, जामखेड, 
जिल्हा अहमदनगर. 
२१ | डॉ. इरेश हेमंत पाटील, वैद्यकोय अधिकारी श्रेणी- | सार्वजनिक आरोग्य he (PHC) तालुका-जिल्हा- 
अ जळगांब. 
२२ | श्री. शिवाजी लक्ष्मण थोरात, कोतवाल तहसिल कार्यालय, ठाणे, स्टेशन रोड, ठाणे. 
२३ | श्री. श्याम तानाजी कुटे, मा. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (HIS) STATS बन विभाग, 
नियमक्षेत्र अधिकारी वनविभाग जि. बाशिम 
२४ | श्री. संजय शिवराम राठाडे, शिप धकारी कार्यालय,ठाणे, कोर्ट नाका, ठाणे. 
२५  । श्री. किरण म. ठाकूर, राज्यकर निरिक्षक A ब सेबा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
२६ | श्री. गणेश रतनराव घोडके, अधिव्याख्याता शासकोय तंत्रनिकेतन, जितूर, जिल्हा - परभणी. 
२७ | श्री. विनोद डी. राठोड, प्रयोगशाळा सहायक मीण रुगणालय, जिंतूर, जिल्हा - परभणी. 
२८ | श्री. प्रविण मोहन सोलंको, सप सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
२९ | श्री. हेमंत मोहन, कक्ष अधिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३० | श्री. गोपाळ गुघाणे, लिपिक शालेय शिक्षण व क्रांडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१ | श्री. तुषार एस. मोहिते, लिपिक दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय, अमरावती. 
३२ श्री. आनंद व्ही. नागटिळक, वरिष्ठ लिपिक न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कलिना, 
सांताक्रुझ, मुंबई. 
३३ | श्री. साईश एम. पाटील, लिपिक उद्योग, उर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३४ श्री. शशांक देवीदास इंगोळे, कर सहाय्यक बस्तू ब सेबा कर विभाग, माझगांव, मुंबई. 
३५ | श्री. योगेश द. भाटकर, राज्यकर निरिक्षक वस्तू ब सेबा कर विभाग, माझगांव, मुंबई. 
३६ । श्री. आकाश अशोकराव कचरे, शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
अमरावती. 
३७ | श्री. राजेश मधुसुदन दावले, लेखा लिपीव कोषागार कार्यालय, वित्त विभाग, सांगली. 
३८ । श्री. चेतन भांडेकर, सहा. स्थापत्य अभियंता उज्जेनी कालका सब डिव्हीजन नं १६, सोलापूर. 
३९ । श्री. हेमतकुमार गणपत घोलप, कण्हेर कालवे विभाग H.2, करबडी, कराड. 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ 
४० | श्री. राकेश मोरे, शिप तहसिलदार कार्यालय, पालघर. 
४१ | श्री. रत्नकांत गावड, कोतवाल तहसिलदार कार्यालय, पालघर. 
४२ | श्री. राजु सिताराम नांदकर, उपजिल्हाधिव मा.उपाध्याक्ष कार्यालय,विधान भवन, मुंबई. 
OSD 
¥3 | at. सचिन जोहासिंग पवार, वभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती. 
४४ | श्री. रवि शिवदास महाले, तहसिलदार वभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती. 
४५ | श्री. विकास बाबुराव भोगले, कनिष्ठ लिपिक जिल्हा न्यायालय कोल्हापूर. 
४६ | श्री. योगेश नंदू सोनावने, प्रयोगशाळा सहाय्यक । शासकोय अभियांत्रिको महाविदयालय, कराड . 
४७ | श्री. नारायण रंगनाथ शिंदे, धकारी कार्यालय,पालघर. 
४८ | at. माधव मारोतीराव मलगे,लिपिक उदयोग, उर्जा ब कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
४९ | श्री. इरफान जफर शेख, कनिष्ठ लिपिक कुकडी पाटबंधारे उपविभाग करमाळा, जि. सोलापूर. 
५० | श्री. राजेंद्र विष्णू चव्हाण, शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 


५१ | ait. अमीन काझी, उप लेखापाल अधिदान व लेखा कार्यालय, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई. 

५२ | श्री. ललित दिपक पशिने, सहाय्यक अभियंता  । विदयुत निरिक्षक कार्यालय, चंद्रपूर. 

५३ | श्री. सारंग किसनराव मुटकुले, अव्वल कारकून धकारी कार्यालय, पालघर. 

५४ | ait. नितोश सखाराम गुंड, अव्वल कारकून धकारी कार्यालय, पालघर. 

५५ | श्री. सचिन भास्कर टेमकर, अव्वल कारकून धकारी कार्यालय, पालघर 

५६ | श्री. मिथुन मनोहर चोधरी,अव्बल कारकून धकारी कार्यालय, पालघर. 

५७ | at. किरण बेनके, लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५८ | श्री. चेतन रामराव चव्हाण, सहा. कक्ष अधिव शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५९ | श्री. सागर गाडेकर, लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६० | श्री. भास्कर पाटील, कोतवाल तहसिलदार कार्यालय पनवेल. 

६१ | श्री. सुधिर बाझुळगे, सहा. वैज्ञानिक ates आरोग्य विभाग, स्त्री रुग्णालय, लातूर 

६२ | श्रो. सतीश वाळुंज, कॅनल निरिक्षक कुकाडी जलसिंचन विभाग, नारायण गाव, पुणे 

६३ | श्री. अभिजीत खंकाळ, प्रयोगशाळा as विज्ञान प्रयोगशाळा, कलिना, सांताकृझ, 
बई. 

६४ | श्री. संकेत दिवटे, कनिष्ठ लिपिक अधिदान ब लेखा कार्यालय वांद्रे, मुंबई. 

६५ । श्री. योगेश पवार, कनिष्ठ लिपिक अधिदान व लेखा कार्यालय वांद्रे, मुंबई. 

६६ । ait. आवेश किणी, कर सहायक वस्तू ब सेवा कर कार्यालय, माझगाव, मुंबई. 

६७ | श्री. रोशन शेख, शिप बस्तू ब सेवा कर कार्यालय, माझगाव, मुंबई. 

६८ | डा. तुषार बोरकर, नायब तहसिलदार तहसिल कार्यालय पलटण, सातारा. 

६९ | ait. प्रविण होळकर,तलाठं तहसिल कार्यालय पलटण, सातारा. 

७० | श्री. अशिष शेजवल,जलसंधारण अधिव मृदा ब जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद. 

७१ | ait. संकेत लंपाटे, नेत्ररोग अधिव सामान्य रुग्णालय, ळो. 

७२ । श्री. उमेश सकल, नेत्ररोग अधिव जिल्हा नेत्र चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, जालना. 

७३ श्री. योगेंद्र बोरसे, सहायक अभियंता पार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 

७४ | श्री. हेमंत खोटारे,सहायक अभियंता पा्वेजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

७५ | SIL. राहुल पठाडे, सहायक अभियंता पावेजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

७६ । श्री. ज्ञानेश्‍वर गोरख पेढारे, सहायक अभियंता पावेजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

७७ । श्री. मनोज दाभाडे, सहायक अभियंता पावेजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

७८ | श्री. पराग दिक्षित, लघुलेखक जिल्हा कृषि कार्यालय, नाशिक 

७९ | श्री. किरण कांते, वरिष्ठ लिपिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, ठाणे. 

८० | श्री. दिपक पुंडलिक माघुडे, कोतवाल तहसिल कार्यालय सिंधखेडराजा, जि.बुलढाणा. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे ३०२२/प्र.क्र.१७१/क्रीयुसे-२ 


८१ | श्री. गजानन लक्ष्मण pes, राज्यकर निरिक्षक । वस्तू ब सेवाकर मुंबई विभाग, मुंबई. 

८२ . मकरंद गयावळ, सहा. कक्ष वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८३ | श्री. मारुती कवालदार, लिपिक महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८४ । श्री. प्रविण मुंढे, अवर सचिव शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८५ | श्री. ज्ञानेश्‍वर आव्हाड, कक्ष अधिकारी शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८६ | श्री. संजय कदम, सहा.कक्ष अधिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८७ | श्री. संजय पोफळे, सहा. कक्ष अधिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


